सन 2093-98 या आर्थिक वर्षासाठी धर्मादाय 
प्रयोजनार्थ धर्मादाय संस्थांना धर्मादाय 
देणगीचे वाटप करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आरएसी-०९१३/प्र.क्र.१४८/विजा-९ 
जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर-१, 
११ वा, मजला, मुंबई. 
तारीख: ४ मार्च, २०१४. 


वाचा 

१ 
२ 
3 
tof 
4 
& 


शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र.आरएसी-२५/२०००/सीआर-४१/सेकपी-१, दि.२३.४.२००२. 
शासन ज्ञापन, गृह विभाग, क्र.गृहआ-१०१३/प्र.क्र.५०५/आस्था-२, दि.२५.६.२०१३ 

शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र.आरएसी-०९१३/प्र.क्र.१४८/विजा-९, दि.३०.१२.२०१३ 
शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र.आरएसी-१०१३/प्र.क्र.१५५/विशा-९, दि.०१.०१.२०१४. 
शासन ज्ञापन, गृह विभाग, क्र.गृहआ-१०१४/प्र.क्र.९७/आस्था-२, दि.४.३.२०१४. 

शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र.आरएसी-१०१३/प्रक्र.१६७/विशा-९, दि.४.३.२०१४. 


-..> ८> *> -> ६&->* 4-- 


शासन निर्णय 

गृह विभागाअंतर्गत धर्मादाय प्रयोजनार्थ खेळविलेल्या अश्वशर्यतीतून प्राप्त होणारा कर राज्याच्या 
एकत्रित निधीत जमा होतो. झासनास प्राप्त होणाऱ्या सदर उत्पन्नातून धर्मादाय प्रयोजनासाठी देणग्या 
देण्याकरिता (योजनेत्तर) २०१३-१४ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पामध्ये रुपये एक कोटी इतकी तरतूद 
करण्यात आली आहे. २०१३-१४ या आर्थिक वर्षातील सदर रुपये एक कोटी तरतूदीमधून मा.मंत्री (गृह) यांनी 
मंजूर केलेल्या २५ धर्मादाय संस्थांना/व्यक्‍तींना रु.१६,००,०००/- (अक्षरी रुपये सोळा लाख फक्त) इतकी 
रक्‍कम व रस्ता सुरक्षा अभियानांतर्गत संपूर्ण राज्यात उत्कृट काम करणाऱ्या महाविद्यालयांना विविध स्पर्धांचे 
पारिताषिक देण्याकरिता रु.१०,००,०००/- (अक्षरी रुपये दहा लाख फक्त) इतकी रक्‍कम seat एकूण 
रु.२६,००,०००/- (अक्षरी रुपये सव्वीस लाख फक्त) इतकी रक्कम संदर्भाधीन क्र.३ येथील दिनांक ३० 
डिसेंबर, २०१३ च्या शासन निर्णयानुसार तसेच साधना ट्रस्ट, सदाशिव पेठ, पुणे या संस्थेला रु.२,५०,०००/- 
(अक्षरी रुपये दोन लाख पन्नास हजार फक्त) इतकी रक्कम संदर्भाधीन क्र. ४ येथील दि.०१ जानेवारी २०१४ च्या 
शासन निर्णयानुसार तसेच स्पंदन THR पुणे या संस्थेला रु.२,००,०००/-(रुपये दोन लाख HET) इतकी 
रक्कम संदर्भाधीन क्र.६ येथील दि.४ मार्च, २०१४ च्या शासन निर्णयानुसार मंजूर करण्यात आलेली आहे व 
रु.६९,५०,०००/- (अक्षरी रुपये एकोणसत्तर लाख पंन्नास हजार फक्त) इतकी रक्‍कम शिल्लक आहे. शासन 
याद्वारे उपलब्ध तरतूदीमधून सोबतच्या विवरणपत्रात दर्शविल्यानुसार एकुण १९१ धर्मादाय संस्थांना/व्यक्‍तींना 
रु.६९,५०,०००/- (अक्षरी रुपये एकोणसत्तर लाख पंन्नास हजार फक्त) इतकी रक्कम धर्मादाय प्रयोजनार्थ 
देणगी म्हणून मंजूर करण्यास मान्यता देत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आरएसी-०९१३/प्र.क्र.१४८/विशा-९ 


२. संबंधित संस्थेने केलेल्या अर्जाप्रमाणे, त्यांनी ज्या प्रयोजनार्थ निधीची मागणी केली आहे त्यासाठीच 
निधी मंजूर करण्यात येत असून, तो त्याच प्रयोजनासाठी खर्च करावा तसेच खर्चाच्या अनुषंगाने € सनदी 
लेखापाल “ (Chartared Accountant) यांनी प्रमाणित केलेले उपयोगिता प्रमाणपत्र निधी प्राप्त झाल्याच्या 
दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या आत शासनास सादर करावे. संबंधित नोंदणीकृत संस्थांनी नियमानुसार संस्थेचे 
औऑंडीट करण्याची दक्षता घ्यावी. 
३. श्री. श्री. का. लहाने, कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग (विशेष) यांना संदर्भाधीन क्र.२ च्या 
ज्ञापनान्वये आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. 
४. श्री.प्र. ग. देशमुख, उप सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग (विशेष) यांना संदर्भाधीन क्र.५ च्या 
ज्ञापनान्वये नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. 
५. यावरील खर्च गृह विभाग, मागणी क्र.बी-०६, मुख्यळेखाशीर्ष *२२५०-इतर सामाजिक सेवा “(००) 
१०१- धर्मादाय प्रयोजनासाठी देणग्या, (००) (००) (०३) धर्मादाय प्रयोजनासाठी देणग्या-संस्थांना देणग्या 
(२२५० ०२२८), ५० इतर खर्च या लेखाशिर्षाखाळी २०१३-१४ या आर्थीक वर्षाकरिता मंजूर केलेल्या 
तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 
६. प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनोौ.संदर्भ क्र.९७/१४/व्यय-८, दि.१.३.२०१४ अन्वये 
मिळालेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१४०३०३१५४११३०३२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Prakash 


2 ra kas h Ganpat Deshmukh 
DN: CN = Prakash Ganpat 
Deshmukh, C = IN, S = 

G an p at Maharashtra, O = GOVT. OF 
MAHARASHTRA, OU = HOME 


DEPARTMENT 


Deshmukh __ bate:2014.05'13 15:42:07 «05:30 
(प्र. ग. देशमुख) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र (१), (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई. 
२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
३. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 
४. वित्त विभाग, व्यय-८/अर्थ-४, 
५. अर्थसंकल्प, गृह विभाग, 
६. सर्व संबंधित धर्मादाय संस्था, 
७. निवड नस्ती, सेकपी-१, गृह विभाग, 


पृष्ठ २ पैकी २ 


सन २०१३-१४ या आर्थिक वर्षात मंजूर करण्यात आलेल्या धर्मादाय देणगीचे वाटप 
करण्याबाबत शासन निर्णय क्र. आरएसी-०९१३/प्र.क्र.१४८/विशा-९, दि.४ मार्च,२०१४ चे 
सहपत्र. 


क्र 
3 २५००० 
३. | प्रशिक सार्वजनिक वाचनालय, 
पद्मभूषण वसंतदादा पाटील श्री दंडनाथ क्षेत्र विकास मंडळ, खरशिंग, जि. सां 
श्री म्हसोबा ग्रामविकास प्रतिष्ठान संलग्न सिटी इंटरनॅशनल स्कुल, ता.दौंड जि.पुण् 
६. | Aa प्रतिष्ठान, ६ माऊली प्रसाद बिल्डींग, PAN गांव, मालाड (पूर्व), मुंब 
चरक स्वास्थ्य संस्था,रेव्हन्यूुकालनी, सांगली | 
ममता बाल सदन (बालकाश्रम), मु.पो.कुंभारबळण, ता.पुरंदर जि.पुणे. 
खुशनुमा समाज सेवा व शिक्षण संस्था, बेलोरा ता.चांदूरबाजार जि.अमराव 
१०. संकल्प [सायटी, योगीराज नगर, तपोबन जवळ, अमरावती | ४०००० 

जि.अमरावती शिळ 
बारामती शहर भारत स्काऊट्स आणि संस्था, बारामती जि.पुण 
री गणेश वाचनालय, शेटफळे, ता.आटपाडी, जि.सांगली. 
बेय शेळके महाराज चॅरीटेबल ट्रस्ट, कुमठे, ता. तासगाव, जिं.सां 
श्री. सुदाम सखाराम भिसे, मु.पो.सावळज, ता.तासगाव जि.सांगलं 
१५. | Ove पब्लिकेशन्स निर्मलप्रभा रेसिडेन्सी विशाळगडकर कंपोड, नागाळा पाक, १५०००० 
न कोल्हापूर AS Pa 
१६. | श्री. रामचंद्र दत्तात्रय साळुंखे, रा.नांद्रे, ता.मि सांगली ... 
महिला सार्वजनिक वाचनालय, माळेगांव ता.शिरुर जि.बीड 
युवा बहुउद्देशिय ग्रामविकास प्रतिष्ठान, मु.पो.सोनेवाड, ता.जि. अहमदनगर 
२०. | श्रीमती लक्ष्मण तायडे, शंकर टेकडी, जय च्या मागे, मुलुंड २०००० 

कॉलनी, मुंबई. ८२ eas 
शाहु बेडकर फौंडेशन, खामगांव, जि. बुलडाणा 
२२._ | आर.आर.पाटील ज्ञान प्रबोधीनी, तासगांव, जि.सां णि 
२३. | श्री.जगदंबा देवी बहुउद्देशिय शिक्षण प्रसारक मंडळ, पांढुर्णा (खु), रामपूर, पो.पारवा ७५००० 
न्न ता.पुसद जि.यवतमाळ ० [oe 
षी शाहू नगर वाचन मंदिर, शिरोळ, जि.कोल्हापूर शं 
प्रेस क्लब देवळाली प्रवरा, राहुरी, जि.अहमदनगर Aes 

yas 
रॅ. ग. देशमुख) 


उप सचिब, महाराष्ट्र शासन 


३८ 


५६ 


ZS |S = au AU | AU | AU | AU AU | AU | AU | "८७ | AD! AD! A A 
८. ८00 हर 


शक्‍ती क्रिडा व सांस्कृतिक मंडळ, जसां 

आ asa प्रसारक मंडळ, धुपखेडा ता. ,औरंगाब 
red सस्था, आदित्य Fae, पदत, पष 
मल्लूदेवी शिक्षण प्रसारक मंडळ, , ता.कवठेमहांकाळ, सां 
व्यंकटेश बहुउद्देशिय फौंडेशन, वडती, ता.चोपडा जि.जळगांव 
: 

गजानन बहुउद्देशिय समाजसेवी संस्था, सांगोला, जि.सोलाप 
| | 

स 

पार्बजनिक वाचनालय, शेगांव, जि.बुलढाणा | 
शाहु शिक्षण संस्था, पार्क चौक, इंदिरा गांधी स्टेडियम, पंढरपूर, जि.सोलापृ 
पाईराम संस्था, खवणे पिंपरी, ता. परभणी 
साधना वाचनालय, , ता.तासगांव जि.सां 
पार्डी ग्रामविकास प्रतिष्ठान, मार्डी, ता.माण जि.सातारा 
वजय संस्था, भांटे वाडी, दादर, मुंब् oF 
स्वरुप थोरात सेवा संस्था, तासगांव, जि.सां | 
ः : arate, जि 
डा.द.ता.भोसले सार्वजनिक वाचनालय, SATA (पंढरपूर), ता.पंढरपूर जि.सोलापृ 
वेद्यानिकेतन स्पर्धा प्रबोधनी, सांगली ता.मिरज जि.सांगली. -. . 
कुमारी साईली उमेश घुगे, कोळसेवाडी, कल्याण (पूर्व, जिठाणे 
पार्वजनिक वाचनालय, अं ) ता. .बुलढाणा 
प मोफत वाचनालय, धांडेवाडी ता.तासगांव जि.सां 


[मती TAS वायंगणकर, कोळसेवाडी, कल्याण (पूर्व), जि.ठाण 


खिरोडा, जि.बुलढाणा येथे दि.२६.९.२०१२ रोजी पू या पात्रामध्ये एसटी बस १००००० 
कोसळून झालेल्या अपघातामध्ये बचाव करण्यासाठी योगदान दिलेल्या नागरिकांना 
बक्षीस--श्री. दिलीप भुजबळ, पोलीस अधिक्षक, महामार्ग पोलीस परिक्षेत्र, पुणे. 

30000 


मतिमंद मुला-म वासी) शाळा, मु.तह. मौदा, जि.नागपूर 
शय संस्था, नागपूर 


Paw all 
AE 
१7८... 
PEAT, देशमुख) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


परस्वतो शिक्षण प्रसारक मंडळ चामोशी, जि. र ३०००० 
हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडळ, चामोर्शी, जि. २५००० 
७१ | संस्कार, इटापल्ली, जि. | २५००० 
प्पर्श सोसायटी फॉर पिपल AIT इन रुरल सर्वीस अँण्ड हेल्यं, जि. ४०००० 
७३ | अपंगाश्रय बहुउद्देशिय शिक्षण संस्था, घटेगांब, जि.गोंदिय -: 


७४ सुषमा मीण शिक्षण प्रशिक्षण संशोधन संस्था, सडक अर्जुनी, २५००० 
जि.्गोदिया 


७५ | डॉ.एस.बो.गोस्वामी स्मृती मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी: GM, सडक अर्जुनी, ३०००० 
जि.ग्रोंदिया Bs 
७६ | रुद्रा बहुउद्देश्यि संस्था, अर्जुनी मोरगाव, जि.गोंदिय न २५००० 
पार्वतीबाई पुंडलीकराव युकेशन सोसायटी, मोढोलकर, जि. अमराव २५००० 
PHA बहुउद्देशिय विकास संस्था, राहुल नगर, बिच्छु टेकडी, जि. अमराव ३०००० 
७९ ।पुनम बहुउद्देशिय संस्था, नगर नं.१, अमरावती, जि. अमरावतो, २५००० 
८० संत सेना महाराज बहुउद्देशिय संस्था, यशोदा नगर, अमरावती, जि. २५००० 
अमरावती 
८१ | ग्रामीण युवक क्रिडा व शिक्षण बहुउद्देशिय संस्था, धानोर, ता.दिग्रस, २५००० 
जि.यवतमाळ हर 
व. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज कला, क्रिडा, शिक्षण व बहुउद्देशिय संस्था, यवतमाळ ३०००० 
प्वामी महिला बहुद्देशय सामाजिक तथा शैक्षणिक संस्था, खानापूर, जि. अव ३०००० 
८४ | बहुजन हिताय बहुजन सुखाय सार्वजनिक वाचनालय, बटवाडी, (बु.) ता.बाळापूर. ३०००० 
जि. अकोला ee 
८५ । स्व. आंकारराव सितारामजी हांडे शिक्षण व agaehrr संस्था, ; ३०००० 
जि.अकोला 
MES फातेमा बहुउद्देशिय व शिक्षण संस्था, छोटा मोमीनपुरा, ता.बाळापूर २५००० 
जि.अकोला 
प्रसग म पृवगाय कल्याण 
८७ | प्रसंग समाज कल्याण संस्था, जयपूर, ता.जि.वाशिम ae hiv 
a eee 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


षीवे दैशिय संस्था, पिंपळगाव राजा, ता.खामगांव, जि.बुलडाणा २५००० 
८९ षो शाहु महाराज बहुउद्देशिय क्रिडा व शिक्षण प्रसारक मंडळ, मेरा खुर्द, २५००० 
हिं ता.चिखली, जि.बुलडाणा ी | 

श्री संत गजानन महाराज बहुउद्देशिय संस्था, देऊळगांवराजा, जि.बुलडाणा २५००० 


Sh ट्‌ J 
. 


मुक्तद्वार ग्रंथालय, जि. ANTS २५००० 


२३०००० 


’ शन, चिखलठाणा, a RT. 5 २५००० 


९३ | लांड गोतम Seat 
९४ | ats हैशिय संस्था, पाथरवाला ता.अंबड जि. जालना ३०००० 
FATA शिवाजी महाराज स्वयंम सेवाभावी संस्था, मु.पो.ता. जाफ्राबाद, जि.जालना ३०००० 
९६ HST शिक ंब, वाडी, ता. ; २५००० 
२५००० 
२५००० 
२५००० 
ना २५००० 
१०१ । क्रांतीसिह नाना कृषी सार्वजनिक वाचनालय, लक्ष्मी आई तांडा, पो.नाळवंडी, २५००० 

ता.जि.बीड | 

१०२ | जय युवक व्यायामशाळा, संत नामदेवनगर, ३०००० 
| १०२ ऊ बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, चखली (हनुमंतगाव) तां.आष्टी, जि.ब ३०००० 
१०४ | महालक्ष्मी साव वाचनालय, अं ,जि.बीड ३०००० 
१०५ | क्रषोकेश सार्वजनिक वाचनालय, खडको, ता.वडवणी जि.बीड २५००० 
: संस्था, कंभारवाडो, ता. ब २५००० 
१०७ | बजरंग युवक क्रिडा मंडळ व व्यायामशाळा, कुंभेजळगांव, ता.गेवराई, जि.ब ३०००० 
य रत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे सामाजिक संस्था, काळा हनुमान ठाणा, २५००० 


१०८ | 4 
ता.जि.बीड 


पद्यश्री शंकरबापू आपेगांवकर चंरीटेबल ट्रस्ट, संत ज्ञानेश्वर नगर, जि.उस्मानाबाद ४०००० 
कै. बहुउद्देशीय महिला मंडळ, एकता नगर, उस्मानाबाद, जि.उस्मानाबाद ३०००० 
कुलस्वामीनी संस्था, नान्नजवाडी, ता.भूम, जि.उस्मानाभाद ३०००० 
११२ | कबीर बहुउद्देशीय सामाजिक सेवा संस्था, उमरगा जि. उस्मानाबाद २५००० 
प्रेरणा महिला सामाजिक बहुउद्देशिय संस्था, वैराग रोड, ता.जि.उस्मानाबाद २५००० 
११४ | वात्सल्य बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, उस्मानाबाद  _- . प २५००० 
११५ राष्ट्र देशीय विकास संस्था, लातूर a २५००० 
११६ fT बहुउद्देशीय संस्था, ता. उदगीर, जि. लातू| AT २५००० | 


FT. देशमुख) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


११८ | 
१२० । राज एज्युकेशन अँण्ड वेल्फेअर सोसायटी, अंबाजोगाईरोड, MA २५००० 
पलोक सामाजिक शिक्षण संस्था, आनंदवाडी ब्रु. ता. निलंगा जि. लातूर २५००० 
णी लक्ष्मीबाई मंडळ, मानसपूरी , ता. कंधार जि. नां 
१२२ | सो. बताशोबाई ग्रामिण युवक विकास बहुउद्देशीय समाजसेवा संस्था, बामणगुडा, ता. २५००० 

माहुर, जि. नांदेड न a 
१२४ बहुउद्देशीय संस्था, जि. नां टे 
बर पवार बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, कतांडा ता. कंधार, जि. नां 
fae महिला मंडळ, बोरगांव, ता. जि.ना 
१२७ | मातोश्री कोडाम संस्था, नारवाट, ता. भोकर, जि. नां 
स्वामी विवेकानंद सेवाभावी प्रसारक मंडळ, कंधार, जि. नां 
१२९ | हजरत हाजी सय्याह WLAN मगदुम रहे अल्पसंख्यांक बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, २५००० 

कंधार जि. नांदेड aa 
१३० पूर्णा सर्वांगिण विकास महिला मंडळ, परभणी भाग्यनगर कारेगांव, जि. TAT 
ज्ञानसाधना प्रतिष्ठान शैक्षणिक संस्था,धर्मापूरी, पो. टाकळी, जि. परभण् 
अनुष्का बहुठदेशीय सेवाभावी संस्था, परभ 
१३३ | सावली प्रतिष्ठान, वसमत रोड, FET 
मीबाई बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, हपसापूर, ता. वसमत, जि. हिंगोली 
१३५ | ठक्करबाप्पा आदिवासी बहुउद्देशीय संस्था, FRAT, ता. २५००० 

कळममुरी,जि. हिंगोली यी | 
गोत्री सेवाभावी संस्था, वसमत, ता. वसमत , जि. हिंगोली 
१३७ | अलो सेवाभावी संस्था, वसमत, जि. हिंगोली 
१३८ | श्रोमंत सत्यजित जे गायकवाड शैक्षणिक व साम सस्था, व ह न ३०००० 

नाशिक ण; शिळ 
१३९ | म्हाळसाकांत शैक्षणिक व सामाजिक संस्था, ता. चंदनप्री, जि. नाशिव 
श्री हनुमान शैक्षणिक सामाजिक सांस्कृतिक संस्था,सोग्रस ता. चांदवड, जि. नाशिव 
१४१ | समता बिकास प्र , अहमदनगर I, 
वष्णुसागर सार्वजनिक वाचनालय, मु.पो. देऊळगां , ता जि. अहमदनगर 
१४३ | श्री विरभद्र सेवाभावी संस्था, कोल्हापूर, ता. पाथर्डी जि. अहमदनगर 
Na pre Ut नेसागवी | ३०००० 
१४५ | माऊली युवा व क विकास प्रतिष्ठान चांदकासारे, ता.कोपरगांव, जि. २५००० 

अहमदनगर | 7 

ग. देशमुख) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१7६ सिताबाई area साळवे मागासवर्गोवशिक्षण संस्था, कुजुलिह्या संचालत, साकूर | ३००००] 


, ता. संगमनेर, जि अहमदनगर 


ता. कवठेमहांकाळ, जि. सांगली 


विकास संगमनेर, जि. अहमदनगर _. . _ 
१४८ | संत श्री. गाडगेबाबा प्रतिष्ठान, नाथनगर, पाथर्डी, जि. अहमदनगर 
१४९ | श्री स्वामी समर्थ कृषक मंडळ, मेथी मा. ,जि. धुळे . 
१५० शिवाजी विद्यालय, नंदुरबार 
१५१ । ज्ञानेश्‍वरी सार्वजनिक ग्रंथालय वरडी चोपडा जळगांव | 
१५२ | प्रतिभा सेवाभावी संस्था, जळगांव ता जि. जळगांव | 
१५३ | जीवनविकास सामाजिक संस्था, जळगांव 
माऊली प्रतिष्ठाण, राजवडी ता इंदापूर जि. यु 
भमराना aga : 
ब भारत समाज सेवा ASS, सालसे ता. करमाळा, जि. सोलाप 
शुध्दोदन कृषी विज्ञान मंडळ, होनमुर्गी मा. द. सोलापूर जि. सोलाप 
१५९ | स्वा. सैनिक देविदास (आण्णा) क्षिरसागर बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था मुंगशी बार ३०००० 
सोलापूर पप शि 
१६० | क्रांतीज्योत सवित्रीबाई फले मागासवर्गीय म्लोचे वस्तोगह म ता. जि. ३०००० 
सोलर aa 
कुस्तीसम्राट युवराज पाटील वाचनालय, वसंतनगर, सां 
१६२ | मिर्झा गालिब जनरल उर्दु लायब्ररी आष्टा, ता. वळवा, जि. सां 
कृष्णाकाठ अपंग विकास व पुर्नवसन संस्था, , ता. पलूस, जि. सां 
१६४ | श्रीराम बहुउद्देशोय संस्था, ता. जत, जि. सां | | 
य लोकनाटय संस्था, तासगांव, जि. सां : 
१६६ | पुरोगामी संघ, जि.सां | 
१६७ | लोकनेते अंड आर.आर. (आबा) दैशीय सेवाभावी संस्था, आगळगांव, 
१६८ | तासगांव तालुका बहुउद्देशीय संस्था, तासगांव, जि. 
१६९ | ४ कला क्रिडा व सांस्कृतिक मंडळ, हिंगणगांव, ता. महांकाळ, जि. ५०००० 
१७०  ज्ञानभारती शिक्षण संस्था, कवठेमहांकाळ, जि. सां | 
१७१ | भारतरत्न डॉ. बाबसाहेब आंबेडकर वाचनालय, विटा ता. खानापूर, जि. सां 
१७२ | स्व. रामचंद्र बिरु पाटील सार्वजनिक विकास संस्था, मु. पो. भिकवडी,ता. खानापूर ४०००० 

जि. सांगली | शिळ 
बनशंकरी वाचनालय, बनाळी ,जत.जि. सां | 
१७४ | रा. वि. तारळकर हायस्कुल, भाडळे, ता. कोरेगांव, जि. सातारा 
मुर्ती सामाजिक ! ती ३००० 


पामाजिक शैक्षणिव संस्था, आसरे, ता. कोरेगांव, जि. सातारा ३०००० 


wae दॅशमुख् 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


« 


१७६ | कराड क्रिडा, सांस्कृतिक व सामाजिक विकास प्रतिष्ठाण, शास्त्री नगर,मलकापूर, ३०००० 
ता. AUS जि. सातारा eh. ma 
बालाजी ग्रथांलय , ता. जि. सातारा 
१७८ | समृद्री सामाजिक विकास संस्था, आरफळ, जि. सातारा 
१७९ | फ्रेंडस फॉऊंडेशन लायब्ररी माहुलो, ता. जि. सातारा वि 
१८० | श्री स्वामी समर्थ सार्वजनिक वाचनालय व ग्रंथालय, खराडे, ता: कराड, जि. सातारा 
१८१ | ज्ञानगंगा शिक्षण संस्था, विद्यानगर, कराड जि. सातारा 
१८२ | नागनाथ एज्युकेशन सोसायटी नंरदे, ता. हतकणंगले, जि. प 
भारती ग्रंथालय, , ता. पन्हाळा, जि. कोल्हापू 
प्री हनुमान सार्वजनिक वाचनालय, शहापूर, ता. पन्हाळा, जि. करोल्हाप 
लोकहित सेवाभावी सामाजिक विकास संस्था, वत्सलाताई ASH नगर, चेंबूर मुंब 
गुरुकृपा फॉऊंडेशन, नाना चौक, Ue रोड, मुंब : 
२८७] महादेव दामोदर केणो विद्यालय, भवान नगर, ga मुंबई. 
१९१ | महाराजा अग्रसेन बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, ता. कल्याण, जि. ठाण 
एकुण रुपय a, 840,000 

(oe AS 

ग. देशमुख) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


